Special Infrastructure Scheme 


(SIS) या योजनेखाली महाराष्ट्र 
राज्यासाठी मंजूर २० “Fortified 
Police Stations” यांचे बांधकाम 
खर्चाच्या अंदाजांचे छाननीसाठी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 


आकारण्यात येणाऱ्या छाननी 


शुल्कातून सूट देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/भाग-२/पोल-७ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ११ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या “Special Infrastructure 
Scheme (SIS), including construction of 250 Fortified Police Stations 
in LWE affected States” Ul योजनेखाली महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर २० 
“Fortified Police Stations” यांचे बांधकाम खर्चाच्या अंदाजांचे छाननी 
शुल्क म्हणून एकूण किंमतीच्या १.२५ टक्के रक्‍कम रु.६१,६९,३९९/- 
भरण्याबाबत अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, गडचिरोली, 
यांनी पोळीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, मुक्काम-नागपूर, 
यांना कळविले आहे. 
२. उक्त कामे ही केंद्र सरकार आणि राज्य झासन यांच्याकडून प्राप्त 
अनुदानातून करण्यात येणार आहेत, बांधण्यात येणा-या इमारती ह्या 
शासनाच्या मालकीच्या असणार, उक्त फी शासनासच भरावी लागणार, या 
पूर्वी कृषी, प.दु.म. विभागाच्या अधिपत्याखालील एका कामाचा बाबतीत, 
सा.बां. विभागाच्या मान्यतेने, छाननी शुल्क भरण्यातून सूट देण्यात आली 
आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन वर नमूद २० “Fortified Police 
Stations” यांचे खर्चाच्या अंदाजांच्या बाबतीत आकारण्यात आलेले छाननी 
शुल्क रु.६१,६९,३९९/- भरण्यापासून सूट मिळावी अशी विनंती पोलीस 
महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाने केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/भाग-२/पोल-७ 


३. उक्त योजनेखाली प्रति पोलीस ठाणे रु.२,५०,००,०००/- इतकी 
खर्चाची मर्यादा आहे, ज्यामध्ये ६० टक्के (रु.१,५०,००,०००/- केंद्र हिस्सा 
आणि yo टक्‍के (रु.१,००,००,०००/-) राज्य हिस्सा आहे. या योजनेखाली 
प्रति पोळीस ठाणे खर्चाची मर्यादा असल्याने, पोलीस महासंचालक, म.रा. 
यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या “Special Infrastructure 
Scheme (SIS), including construction of 250 Fortified Police Stations 
in LWE affected States” Ul योजनेखाली महाराष्ट्र राज्यासाठी मजूर २० 


“Fortified Police Stations” यांचे बांधकाम खर्चाच्या अंदाजांचे छाननी 
शुल्क म्हणून एकूण किंमतीच्या १.२५ टक्के रक्‍कम रु.६१,६९,३९९/- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे भरण्यापासून, एक खास बाब म्हणून, 
याद्वारे, सूट देण्यात येत आहे. 

२. हा शासन निर्णय, अनौपचारिक संदर्भ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
क्र.३/२०२१/इमा.-२, दिनांक १२.०९.२०२१, अन्वये प्राप्त झालेल्या सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक असा 
२०२१०२१११६४५५६१३२९ आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Venkatesh Madhav Bhat 


Ve Nn kate 5 h Dep peu enairtes pate 


Home 


2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb2671d 


Madhav Bhat nr 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे उपसचिव 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्य मंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय PAH: एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/भाग-२/पोल-७ 


४. मा.गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी 
सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

र 

९ 


. पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई 
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली, मुक्कम-नागपूर 

१०.पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली/ गोंदिया 
११.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर, 
१२.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर/ गडचिरोली. 
१३.कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१७.प्रधान महालेखापाल (लेखा व हक्कदारी/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१८. महालेखापाल (लेखा व Sea लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१९. निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


